महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेसाठी 
सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील २२१० जी 
२५१ या लेखाशिर्षाखालील निधी वितरीत 
करणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मफुयो-२०१७/प्र.क्र.२२७/आरोग्य-६ 
गो.ते. रुग्णालय आवार, १० मजला, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१ 
दिनांक: १५ मार्च, २०१८ 


वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८ एप्रिल, २०१७ 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग,झासन निर्णय, क्र. रागांयो-२०१६/प्र.क्र.१७२/आ-६, 

दिनांक ३ मे, २०१७ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग,शासन निर्णय, क्र. रागांयो-२०१६/प्र.क्र.१७२/आ-६, 

दिनांक २९ जुन, २०१७ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग,शासन निर्णय, क्र.मफुयो-२०१७/प्र.क्र.१०१/आरोग्य-६, 

दिनांक ११ ऑगस्ट,२०१७ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, झासन निर्णय क्र. रागांयो-२०१६/प्र.क्र.६४/भाग-१/आरोग्य-६, 
दिनांक १८ ऑक्टोबर, २०१७ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. मफुयो-२०१७/प्र.क्र.२३९/आरोग्य-६, 

दिनांक १७ जानेवारी, २०१८ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. पुरक-२०१७/प्र.क्र.२२७/आरोग्य-६, 

दिनांक २० जानेवारी, २०१८ 

राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे पत्र क्र. राअहसो/डेक्स २/ टे१/अनुदान/५०९४/२७०/२०१८, 
दिनांक ९ मार्च,२०१८ 


प्रस्तावना :- 


महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या अंमळबजावणीसाठी सन २०१७-१८ या वित्तीय 


वर्षासाठी २२१० जी २५१ (सर्वसाधारण) या लेखाशिर्षाखाळी उपलब्ध अर्थसंकल्पीय निधीपैकी 


११७८,८०,००,०००/- (अक्षरी रूपये APA अष्टयाहत्तर कोटी ऐंशी लक्ष waa) इतका निधी राज्य 


आरोग्य हमी सोसायटीस संदर्भाधिन क्र. २ ,३, ४ व ५ व ७ येथील शासन निणर्यान्वये वितरित करण्यात 


आला आहे. सदर योजनेसाठी उक्त लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध अवितरित निधीपैकी दिनांक १ जानेवारी, 


२०१८ ते दिनांक ३१ मार्च, २०१८ या कालावधीसाठी प्रतिकुटुंब/प्रतिवर्ष रूपये ६९०/- (जीएसटी रहीत) या 


दराने विमाहप्ता विमा कंपनीस अदा करणे, तसेच वेतन व प्रशासकीय खर्च यासाठी 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुयो-२०१७/प्र.क्र.२२७/आरोग्य-६, दिनांक १५ मार्च, २०१८ 


रु.३७१,७५,००,०००/- (अक्षरी रूपये तीनशे एकाहत्तर कोटी पंचाहत्तर लक्ष फक्त) इतका निधी राज्य 


आरोग्य हमी सोसायटीस वितरित करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 
महात्मा ज्योतिबा Hed जन आरोग्य योजनेची अंमलबजावणी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीमार्फत 


होत असल्यामुळे योजनेंतर्गत पहिल्या व दुसर्‍या टप्प्यातील लाभार्थी कुटुंबाचा विमाहप्ता अदा करणे, 


तसेच योजनेवरील अन्य प्रशासकीय खर्च भागविणे, यासाठी सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी खाली 


दर्शविलेल्या लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीतून रू. ३७१,७५,००,०००/- (अक्षरी रूपये 


तीनशे एकाहत्तर कोटी पंचाहत्तर लक्ष फक्त) इतका निधी सोसायटीच्या खात्यावर तात्काळ वर्ग 


करण्यासाठी नियंत्रक अधिकाऱ्याकडे सुपुर्द करण्यात येत आहे. सदर रक्कमेचा धनादेश राज्य आरोग्य 


हमी सोसायटीच्या नावे काढण्यात यावा. 


मागणी क्र. आर-१ 
२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
(०१) नागरी आरोग्य सेवा- विषमचिकित्सा 
११० - रुग्णालये व दवाखाने 
(०६) - पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 
(०६) (३४)- महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना(सर्वसाधारण) (राज्य योजना) 
२२१० जी २५१ (दत्तमत) 
३१ -सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 


2. सदर निधी सोसायटीकडे वर्ग करण्यास अनुदानाचे देयक अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


यांच्याकडे सादर करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई-०१ हे आहरण व 


संवितरण अधिकारी तसेच सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई-०१ हे 


नियंत्रक अधिकारी असतील. 


३. वित्त विभागाच्या दिनांक १८.०४.२०१७ च्या शासन परिपत्रकान्वये दिलेल्या सुचनांचे सर्व 


संबंधितानी काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच प्रमाणित करण्यात येते की, सदर परिपत्रकासोबतच्या 


परिशिष्टातील अ.क्र.८ मध्ये नमुद अटींची पुर्तता झाली आहे. 


४. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने तसेच वित्त विभागाने त्यांचा अनौ.संदर्भ क्र. 


२६/२०१८/व्यय-१३,दिनांक १९.०१.२०१८ व अनो.संदर्भ क्र.9७/२०१८/अर्थ-९, दिनांक १९.०१.२०१८ 


अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुयो-२०१७/प्र.क्र.२२७/आरोग्य-६, दिनांक १५ मार्च, २०१८ 


दघ. सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201803151717501617 असा आहे. हा 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Subhash 
Nivruti 
Gadge 


सु.नि. गाडगे 


आदेश डिजीटल 


Digitally signed by Subhash 
Nivruti Gadge 

DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Finance 
Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b1f74930407346db2703e 
ca69fb25a73a3ba8647d94e4c835 
79e877eeaa6372e, 
serialNumber=8aa1f531272224e3 
55732cc20c64b2a014c4d982a276 
b8f3e7048995acbf1651, 
cn=Subhash Nivruti Gadge 

Date: 2018.03.15 17:54:42 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई. 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
8 


. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी, मुंबई 


६. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

७. सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 

८. प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा संचाळनालय, मुंबई. (३प्रती) 

९. नियोजन विभाग (कार्यासन१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

१०.वित्त विभाग, कार्यासन - व्यय -१३/अर्थसंकल्प-९, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११.अर्थसंकल्प शाखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ 


पैकी ३ 


